जिल्हा व सत्र न्यायालय, अहमदनगर यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास 
मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :अस्थायी ०३१९/२१९/प्र.क्र. ६९/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ८ मार्च, २०१९ 
पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१ 
२. शासन निर्णय क्र.अस्थायी ०३१८/३९६/प्र.क्र.६७/कार्यासन ११,दि.२८/०९/२०१८. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.२१/२/२०१९ 
४.जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर यांचे पत्र क्र.58 ०२/२३४९/२०१९, दि.२१/२/२०१९ 


प्रस्तावना : 

जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील १८५ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ च्या शासन 
निर्णयान्वये दि.०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
शासन निर्णय: 


जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर यांनी संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या 
आस्थापनेवरील पुढील ARMA नमूद केलेली १८५ अस्थायी पदे दि.१/३/२०१९ ते दि.३०/९/२०१९ या 
कालावधीत पुढे चालु ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
a लघुलेखक (श्रेणी - 9) a Se 
Q | लघुलेखक (si - 2) २ 
३ लघुलेखक (श्रेणी-३) ९ 
४ | अधीक्षक ४ 
५ | सहायक अधीक्षक ८ 
६ । वरिष्ठ लिपिक २४ 
७ । कनिष्ठ लिपिक ७१ 
८ | कनिष्ठ लिपिक (लघुलेखकाचा भत्ता) 1 ae 
९ | वाहन चालक २ 
| do | मुख्य बेलिफ 3 
।_११_ | १ | बेलिफ २२ 
१२ | पुस्तक बांधणीकार २ 
१३ | हवालदार a. 
१४ | शिपाई २४ 
१५ । पहारेकरी ८ 
१६ | सफाईगार ३ 
एकूण १८५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०३१९/२१९/प्र.क्र. ६९/कार्यासन ११ 


2. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, 2098, न्यायदान,१०५ - दिवाणी व सत्र न्यायालये, (02) जिल्हा 
व सत्र AAT, (००)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा (२०१४ ०१७२ )(दत्तमत)(अनिवार्य) ०१, वेतन या 
लेखाशीर्षाखालील सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क, 
दि.२१/२/२०१९अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३११११४९२६५३१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Santosh Sampatti Navagire 


४ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law And Judiciary 
a Nn (0 ५ h a mM p a | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbedaaaef30f215 
ceda096e4e407797, 


. 
N serialNumber=0cb1b0de02001 5cf6d1f80057927 1f4816460b1802c 
a Va g | re 2ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Santosh Sampatti Navagire 
Date: 2019.03.11 11:52:22 +05'30' 


(a. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर . 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर , 
६. विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई, 
७. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


